पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना 
अनुज्ञेय वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी 
वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या 
रकमेइतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ मध्ये परतावा 
म्हणून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- ०३९९ / 

प्र.क्र.१४२/पर्यटन, दिनांक ८/०७/१९९९. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमटीसी- २००५ / 
प्र.क्र.१७२/पर्यटन, दिनांक १६/१२/२००६. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०१५/ ११/ 
प्र.क्र.१०२१/पर्यटन, दिनांक ०४/०५/२०१६. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी- २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक ०४/०३/२०२०. 

५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक २३/१२/२०२०. 

६) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी २०१७/ ९/ 
प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, दिनांक : ३०/०३/२०२१. 

७ पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./प.धो./१९९९-२००६/5७81/२०२१/, 
दिनांक २६/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार करांमध्ये सूट देण्याचे प्रावधान नसल्याने पर्यटन 
धोरण - १९९९, पर्यटन धोरण - २००६ व पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना 
अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या विक्रीकर , ऐषाराम कर, करमणूक कर, मुल्यवर्धित कर इत्यादी 
करांमधून सूट देण्याच्या सवलतीपोटी संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय, दिनांक ४/३/२०२० 
अन्वये स्वतंत्ररित्या अनुज्ञेय करण्याचा परतावा हा सवलत रकमेच्या कमाल मर्यादेपर्यंत किंवा 
प्रोत्साहन सवलतींच्या मूळ अनुज्ञेय कालावधीपर्यंत यापैकी ज्याची पूर्तता आधी होईल तोपर्यंत 
अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 
२. पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी 
वस्तू व सेवा करामधील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम परतावा म्हणून अनुज्ञेय 
करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये -प्रसिध्दी> (३४५२ १९३१) या लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत असलेल्या रुपये २१०००.०० लक्ष तरतुदीमधून वितरणासाठी उपलब्ध झालेल्या 
तरतूदीपैकी रुपये ५२,१०,९१,०५६/- (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी दहा लक्ष एक्यानव हजार छप्पन 
फक्‍त) एवढी रक्कम संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २३/१२/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 


are निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


१८ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यासाठी तर रुपये 


२४, ६७,३०,५१३/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी सदुसष्ट लक्ष तीस हजार पाचशे तेरा फक्त) एवढी 
रक्‍कम संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक ३०/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण १९ पात्र 
पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यासाठी वितरीत करण्यात आली आहे. 
पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ अंतर्गत यापूर्वी संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये जीएसटी परतावा वितरीत केलेल्या १८ पर्यटन प्रकल्पांपैकी एकूण ३ पात्र पयर्टन 
घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक 
७ येथील पत्रान्वये निधी वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. 


शासन निर्णय : 

पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ७ येथील दिनांक २६/०३/२०२१ च्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार पर्यटन धोरण-१९९९ व पर्यटन धोरण -२००६ अंतर्गत खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद एकूण ३ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या वस्तू व सेवा कर परताव्यापोटी 
सदर पर्यटन घटकांना सन २०२०-२१ या वर्षासाठी स्तंभ क्रमांक १० येथे नमूद केलेली एकूण 
रुपये ७१,७८,४३१/- (अक्षरी रुपये एकाहत्तर लाख अष्ठाहत्तर हजार चारशऐे एकतीस फक्त) 
एवढी रक्कम वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलीतीपोटी वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या 
रकमेइतकी रक्‍कम परतावा म्हणून वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 

(रक्‍कम - रुपयात) 


वर्ष यापूर्वी शासन | यापूर्वी शासन 
निर्णय निर्णय aie 
जी. दि.२३/१२/२ | दि.३०/०३/२ ह स, 
se पर्यटन त्स oe ae आदेशान्वये 
१. a. एकूण ०२० अन्वये । ०२१ अन्वये 
व लल aie एकूण मागणी वितरीत 
: oe नोंदणी | २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० वितरीत वितरीत जीएसटी 
क्रमांक केलेला केलेला ना 
जीएसटी जीएसटी 
परतावा परतावा 
Ea 2 3 Fee = 3 षु ६ | 8 र्तर ९ 0 ser =| 
| M/s.Raja 
AAA 
n Rakesh 
& Bros Bee २२९००० ३५७००० १४६००० ७३२००० ४७५८०० १४६४०० १०९८०० 
8P9ZM 
(The 
Miradoor) 
२ Survase' 2WAAD 
s Surya (७७७८७ 
११६७००० | १३२६००० १४५५००० ३९४८००० | २५६६२०० | ७८९६०० ५९२२०० 
Motels AIZY 
Pvt Ltd. 
3 Bramha RAAF 
Corp Ltd | ७8०२७ | ३०८६४६६९ | ४३१२२६८३ ३४६४४४६७ | १०८६३१८१९ | ७०६१०६८२ | २१७२६३६४ | ६४७६४३१ 
3NQZI 
Total २३२२२६०६६९ | ४४८०५६८३ ३६२४५४६७ 993399298 | W3E4RECR २२६६२३६४ ७१७८४३१ 


२. वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक 
४/०३/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच संबंधित पर्यटन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


घटकांना रकमा अदा करण्यापूवी संदर्भ hy येथील दिनांक ४/३/२०२० च्या शासन 
निर्णयामधील परिच्छेद ३ (३.१ ते ३.८) मधील तरतुदींचे पालन करण्यात आले आहे, याची 
खातरजमा करण्यात यावी. 


३. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चाप्रित्यर्थ जादा रक्कम उपलब्ध 
करुन दिली जाणार नाही. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, (०२) (ov) प्रसिध्दी 
(कार्यक्रम) (३४५२ १९३१ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम आहरित करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता मुख्य लेखाधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना -आहरण व संवितरण arent आणि सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी" घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार 
मंजूर करण्यात आलेली रक्कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन 
संबंधितांना विहित पध्दतीव्दारे वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन 
अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, परिपत्रक, क्र. अर्थसं२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-२, 
दिनांक १६/४/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टामधील तपासणीसूचीतील 
बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- २२३/२१/व्यय-१५, 
दिनांक २३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥8॥॥/890[॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२१०३३११३५९५२२७२३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ramesh Jay 
mi 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Ra aa) e S h ae ती याव Cod one ae 


91729ea693ba9abee543d58bf1 béade60ae69c9be92F5 


c 
J a a fa mM Ka d a mM erialNum| feb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 192575 
72300ef79cfab47d9345, Ramesh 


Date: 2022.03.11 12:57:26 +05'30 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


co “७ ADO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, 


५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रण अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या 270००१२ या नियंत्रण सांकेतांकावर निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

१०.सर्व संबंधित पर्यटन प्रकल्पधारक. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


one G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


